अशासकिय संस्था, औद्योगिक संस्था आणि 
वनविभाग यांच्यामार्फत त्रिपक्षीय करारनामा करुन 
HIATT TAA पुनर्वनीकरण करण्याबाबत. 
औद्योगिक संस्था - मे.एलकेम साऊथ एशिया 
प्रा.लि.नागपूर. 

अशासकिय संस्था- सह्याद्री ग्रामिण विकास व 
बहुऊद्देशिय युवक कल्याण संस्था, नागपूर आणि 
उपवनसंरक्षक नागपूर. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-३४२४/प्र.क्र.१६/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७/०२/२०२४. 


प्रस्तावना - 


अवनत वन क्षेत्राचे पुनर्व4वीकरण करण्यासाठी खाजगी व अज्ञासकीय संस्थांचा सहभाग 
घेण्याबाबत त्रिपक्षीय करारनामा करुन वनीकरण हाती घेण्याच्या धोरणास शासनाने शासन निर्णय 
क्र.एफएलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक ०५/०६/२०२३ अन्वये मान्यता दिली आहे. सदर 
प्रकरणी निर्णय घेण्याकरीता शासन निर्णय क्र.एफएळलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक 
०५/०६/२०२३ अन्वये गठीत उच्चाधिकार समितीपुढे मे.एलळकेम साऊथ एशिया प्रा.लि.नागपूर, या 
औद्योगिक संस्थेचा मौजे-वडधामना, जि.नागपूर येथे १.०० हेक्टर अवनत वनक्षेत्रार वनीकरण 
करण्याचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी तथा सदस्य सचिव, उच्चाधिकार 
समिती यांनी पत्र क्र.कक्ष-१७/नोसेल/१७-४/प्र.क्र.१७०/२६८९/२०२२-२३,नागपूर, दिनांक 
१३/१२/२०२३ अन्वये सादर केला होता. सदर प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिनांक १३/०२/२०२४ 
रोजी दिलेल्या मान्यतेस अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहे. 


शासन आदेठा - 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी तथा सदस्य सचिव, उच्चाधिकार समिती 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाचा साकल्याने विचार करुन, शासन आता असे आदेश देत आहे की, 
मे.एलकेम साऊथ एशिया प्रा.लि.नागपूर, या औद्योगिक संस्थेच्या प्रस्तावास अनुसरुन अपर प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी दिनांक १३/१२/२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार खाली नमूद केलेल्या ठिकाणी मे.एलकेम साऊथ 
एशिया प्रा.लि.नागपूर ही औद्योगिक संस्था, सह्याद्री ग्रामिण विकास व बहुऊद्देशिय युवक कल्याण 
संस्था, नागपूर ही अशासकिय संस्था व उपवनसंरक्षक नागपूर यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करुन एकूण 
१.०० हेक्टर अवनत वनक्षेत्रावर वृक्ष लागवड करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-३४२४/प्र.क्र.१६/फ-१० 


गाव सर्व्हे क. | वैधानिक एकूणक्षेत्र | लागवडीसाठी प्रस्तावित 
aut (हेक्‍टर) रोपे 
मौजे-वडधामना, । १४६ राखीव वन शि .00 रोपे संख्या १,१११ प्रती 
ता.नागपूर, हेक्‍टर प्रमाणे 
जि.नागपूर एकूण १,१११ रोपे. 
एकूण क्षेत्र १.०० हेक्‍टर 


vi. 


Vii. 


सदर प्रकल्पास दिलेली मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


वरील अवनत वनक्षेत्रात वृक्ष लागवड करणे, जल व मृदसंधारण करणे, ७ वर्षापर्यंत त्यांचे 
संरक्षण व संवर्धन करण्याचे काम मे.एलकेम साऊथ एशिया प्रा.लि.नागपूर ही औद्योगिक 
संस्था, सह्याद्री ग्रामिण विकास व बहुऊद्देशिय युवक कल्याण संस्था नागपूर ,यांच्या 
अर्थसहाय्याने करावे. 

प्रकल्पासाठी व त्याच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्च मे.एलकेम साऊथ एशिया प्रा.लि. 
नागपूर ही औद्योगिक संस्था, करेल. 

प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणारी वृक्ष लागवड ही वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या 


पर्यवेक्षणाखाली करण्यात यावी. करारनाम्यानंतर २ वर्षांच्या आत वृक्ष लागवड पूर्ण करण्यात 
यावी. 

प्रकल्पासाठी शासनपत्र क्र. एफएलडी-१०१२/प्र.क्र.२०३/फ-१०, दिनांक ०८/०१/२०१३ 
अन्वये विहित केलेल्या त्रिपक्षीय करारनाम्याच्या मसुद्याप्रमाणे मे.एलकेम साऊथ एशिया 
प्रा.लि. नागपूर यांच्या अर्थसहाय्याने सह्याद्री ग्रामिण विकास व बहुऊद्देशिय युवक कल्याण 
संस्था, नागपूर आणि उपवनसंरक्षक नागपूर यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करारनामा करण्यात यावा. 
वन विभागाच्या वतीने त्रिपक्षीय करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी उपवनसंरक्षक नागपूर 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे किंवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेले वन विभागाचे कोणतेही अधिकारी यांना प्रकल्प स्थळी भेट देवून प्रकल्पाचे निरीक्षण 
करण्याचा व त्याबाबत सुधारणा / सूचना करण्याचा अधिकार राहील. 

त्रिपक्षीय करारनाम्यातील कोणत्याही अटींचा औद्योगिक संस्था मे.एलकेम साऊथ एशिया 
प्रा.लि. नागपूर किंवा अशासकिय संस्था सह्याद्री ग्रामिण विकास व बहुऊद्देशिय युवक 
कल्याण संस्था, नागपूर यांच्याकडून भंग झाल्यास त्रिपक्षीय करारनामा तात्काळ समाप्त 
करण्याचा अथवा इतर कोणतीही दंडात्मक कार्यवाही करण्याचा अधिकार प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना असेल. 

ज्या ठिकाणी आव्यकता असेल त्या ठिकाणी औद्योगिक संस्थेच्या खर्चाब्दारे रोपवनास 


तारेचे कुंपण (Wire Fencing) करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-३४२४/प्र.क्र.१६/फ-१० 


५. आवश्यकतेनुसार रोपवनास सिंचनाची व्यवस्था करण्यात यावी. सदर सिंचनाची व्यवस्था 


करताना वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, १९८० चा भंग होणार नाही, याची दक्षता 


संबंधित संस्था आणि उपवनसंरक्षक यांनी घ्यावी. 


>. मे.एलकेम साऊथ एशिया प्रा.लि. नागपूर ही औद्योगिक संस्था, आणि सह्य़ाद्री ग्रामिण विकास 
व बहुऊद्देशिय युवक कल्याण संस्था ,नागपूर ही अशासकिय संस्था यांना शासन निर्णय 
क्रमांक एफएलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक ०५/०६/२०२३ मधील सर्व अटी व शर्ती 
बंधनकारक राहतील. 

x. त्रिपक्षीय कराराअंतर्गत रोपवन कामे करताना वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, १९८० व 
इतर वन वनकायद्यांचा भंग होणार नाही याची दक्षता संबंधित संस्था आणि उपवनसंरक्षक 
यांनी घ्यावी. 

३. वरील ठिकाणी वृक्ष लागवड करताना, ती केल्यानंतरच्या ७ वर्षाच्या कालावधीत आणि 


भविष्यात कधीही या वनक्षेत्रावर मे.एलकेम साऊथ एशिया प्रा.लि. नागपूर ही औद्योगिक संस्था, 


सह्याद्री ग्रामिण विकास व बहुऊद्देशिय युवक कल्याण संस्था, नागपूर ही अशासकीय संस्था यांना 


कोणताही कायदेशीर व माळकी हक्‍क प्राप्त होणार नाही आणि त्याबद्दल त्यांना कोणत्याही 


न्यायालयात वा प्राधिकरणापुढे कोणताही दावा दाखल करता येणार नाही. 


4. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना आवश्‍यक वाटतील 
अशा इतर अटी. 


G, सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२२७१५४६०७२४१९ असा आहे. हा BTS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GANESH TUKARAM 
JADHAO 


(गणेड जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ञ्न| 
ऱ्य 
1 


me) 


मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नागपूर. 

उपवनसंरक्षक, नागपूर. 

मे.एलकेम साऊथ एशिया प्रा.लि. नागपूर. 

सह्याद्री ग्रामिण विकास व बहुऊद्देशिय युवक कल्याण संस्था, नागपूर 

निवडनस्ती (फ-१० कार्यासन). 


—S—- > 


AD 


CC AN 


CO OOO पदक, Oe पटे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


